स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत 
राज्यातील ३२ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 
नागरी घनकचरा व्यवस्थापनासाठी निधी वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: स्वमअ-२०१८/प्र.क्र.३५८/नवि-३४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ३१ डिसेंबर, २०१८. 


वाचा: 


१) केंद्र शासनाच्या नगरविकास मंत्रालयाचे आदेशा क्रमांक 9/9/2094-SBM [Computer No. 
३१०४७०६], दिनांक ०५ नोव्हेंबर, २०१८. 

२) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वभाअ-२०१५/प्र.क्र.२३/नवि-३४,दि. १५.०५.२०१५. 

३) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/ अर्थ-३, दिनांक २ एप्रिळ, २०१८. 


शासन निर्णय: 

देशातील सर्व शहरे पूर्णपणे स्वच्छ, निरोगी आणि राहण्यायोग्य करणे आणि सर्व नागरिकांना स्वच्छ 
व चांगले आरोग्य आणि पर्यावरण मिळावे तसेच देशातील सर्व सांविधानिक शहरांना स्वच्छतेची आणि या 
शहरामधील नागरीकांना घरगुती शौचालयांची सुविधा उपलब्ध करून देणे, या उद्देशाने केंद्र शासनाने 
“स्वच्छ भारत अभियान (नागरी)” ची अंमलबजावणी सुरु केली आहे. या अभियानाच्या धर्तीवर राज्यामध्ये 
संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील शासन निर्णयान्वये “स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी)” राबविण्यात येत आहे. 


२. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत घनकचरा व्यवस्थापनासाठी राज्य शासनामार्फत मा. मुख्य सचिवांच्या 


अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीच्या मान्यतेने ३२ शहरांचे रुपये १७४,९४,५२,०७७/- (एकडो 


चौर्‍्हाहत्तर कोटी GEM लक्ष बावन्न हजार सत्त्यात्तर फक्त) इतक्या किंमतीचे प्रस्ताव केंद्र शासनास सादर 


करण्यात आले होते. त्यामध्ये केंद्र शासनाचा अनुज्ञेय हिस्सा रुपये ६१,२३,०८,२१३/- (एकसष्ट कोटी तेवीस 


लक्ष आठ हजार GIA तेरा फक्त) इतका आहे. केंद्र शासनाने संदर्भीय क्र. १ येथील दिनांक ५ नोव्हेंबर, 


२०१८ रोजीच्या आदेशान्वये अनुज्ञेय हिस्सा रुपये ६१,२३,०८,२१३/- (एकसष्ट कोटी तेवीस लक्ष आठ हजार 


दोनशे तेरा फक्त) पैकी पहिला हप्ता म्हणून रुपये ३०,६१,५४,१०७/- (तीस कोटी एकसष्ट लक्ष चोप्पण हजार 


Vaal सात फक्त) एवढा निधी राज्यास वितरीत केला आहे. 


३. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत केंद्र शासनाने राज्यातील ३२ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नागरी 
घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांसाठी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात राज्यासाठी वितरीत केलेला पहिल्या 
हप्त्याचा निधी रुपये ३०,६१,५४,१०७/- (तीस कोटी एकसष्ट लक्ष चोप्पण हजार VHal सात फक्त) वितरीत 
करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. सदरचा खर्च पुढील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार संबंधित 
लेखाशिर्षासमोर दर्शविल्याप्रमाणे त्या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात मंजूर करण्यात 
आलेल्या तरतूदी मधून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१८/प्र.क्र.३५८/नवि-३४ 


अ.क्र लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पीत करण्यात 
आलेली निधी रूपये 

31) महानगरपालिकांना 

ति मागणी क्रमांक-एफ-२, २२१७, नगरविकास, (Co) सर्वसाधारण, १९१, १०,९४,६८,४१०/- 


महानगरपालिकांना सहाय्य, (००) (७६) स्वच्छ भारत अभियानासाठी | (रूपये दहा कोटी चौऱ्हाणव 
महानगरपालिकांना सहाय्य (केंद्र हिस्सा ७५%), ३१, सहायक अनुदाने । लक्ष अडुसष्ट हजार चारशे 
(वेतनेतर), (२२१७ ९७५२) योजनांतर्गत दहा फक्त.) 
बो नगरपरिषदांना 
| मागणी क्रमांक-एफ-२, 2299, नगरविकास, (Co) सर्वसाधारण, १९२, १९,४४,३६,९४७/- 
नगरपरिषदांना सहाय्य, (००) (७८) स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत (रूपये एकोणवीस कोटी 
नगरपरिषदांना सहाय्य (केंद्र हिस्सा), 39, सहायक अनुदाने (वेतनेतर), | चव्वेचाळीस लक्ष छत्तीस हजार 
(२२१७ ९७७९) योजनांतर्गत नऊडी सत्तेचाळीस फक्त.) 
को नगरपंचायतींना 
शि मागणी क्रमांक-एफ-२, २२१७, नगरविकास, (८०) सर्वसाधारण, १९३, २२,४८,७५०/- 
नगरपंचायतींना सहाय्य, (००) (०३) स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत | (रूपये बावीस लक्ष अठ्ठेचाळीस 
नगरपंचायतींना सहाय्य (केंद्र हिस्सा), ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर), | हजार Aaa! पन्नास फक्त.) 
(२२१७ ९७९७) योजनांतर्गत 


४. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत केंद्र शासनाने राज्यातील ३२ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नागरी 
घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांसाठी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात केंद्रशासनाने राज्यासाठी पहिल्या 
हप्त्याचा निधी रुपये ३०,६१,५४,१०७/- (रूपये तीस कोटी एकसष्ट लक्ष फक्त) वितरीत केलेला आहे. 
संदर्भाधीन क्रमांक ३ च्या वित्त विभागाच्या परिपत्रकानुसार अर्थसंकल्पीत निधीच्या ७०% मर्यादेत निधी 
वितरणास मान्यता देण्यात आली आहे. त्याअनुषंगाने राज्य हिस्सा रूपये २०,४१,०२,७४२/- (रूपये वीस कोटी 
एकेचाळीस लक्ष दोन हजार सातशे बेचाळीस) वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. सदरचा 
खर्च पुढील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार संबंधित लेखाशिर्षासमोर दर्शविल्याप्रमाणे त्या लेखाशिर्षाखाली सन 
२०१८-१९ या आर्थिक वर्षात मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदी मधून भागविण्यात यावा. 


अ.क्र लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पीत । प्रस्तावित वितरण रूपये 
निधी रूपये 

31) महानगरपालिकांना 

१ मागणी क्रमांक-एफ-२, २२१७, नगरविकास, (Lo) | ३३७,५०,००,००० ७,२९,७८,९४० 
सर्वसाधारण, १९१, महानगरपालिकांना सहाय्य, (००) (रूपये सात कोटी 
(७७) स्वच्छ भारत अभियानासाठी महानगरपालिकांना एकोणतीस लक्ष 
सहाय्य (राज्य हिस्सा ४०%), ३१, सहायक अनुदाने अठ्ठयात्तर हजार नऊठो 
(वेतनेतर), (२२१७ ९७६१) योजनांतर्गत चाळीस Hae.) 

बो नगरपरिषदांना 

7 मागणी HATH-VH-2, २२१७, नगरविकास, (८०) | २२५,००,००,००० १२,९६,२४, ६३५/- 
सर्वसाधारण, १९२, नगरपरिषदांना सहाय्य, (००) (७९) (रूपये बारा कोटी 
स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत नगरपरिषदांना सहाय्य AAT लक्ष चौवीस 
(राज्य हिस्सा ४०%), ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर), हजार VSR) पस्तीस 
(२२१७ ९७८८) योजनांतर्गत फक्‍त.) 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१८/प्र.क्र.३५८/नवि-३४ 


अ.क्र लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पीत । प्रस्तावित वितरण रूपये 
निधी रूपये 
को नगरपंचायतींना 
श्‌ मागणी क्रमांक-एफ-२, २२१७, नगरविकास, (८०) | १४०,००,००,००० १४,९९,१६७/- 

सर्वसाधारण, १९३, नगरपंचायतींना सहाय्य, (co) (रूपये चवदा लक्ष 
(०४) स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत नगरपंचायतींना नव्यानऊ हजार Tpat 
सहाय्य (राज्य हिस्सा ४०%), ३१, सहायक अनुदाने सदुसष्ट Ha) 
(वेतनेतर), (२२१७ ९८०३) योजनांतर्गत 


५. सदर निधी आहरित करण्यासाठी राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी सदर 
रकमेचे देयक तयार करून ते अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई यांच्याकडे तात्काळ सादर करून सदर निधी 
आहरित करून धनादेश प्राप्त करून घेण्यात यावा. सदर निधीचे नागरी स्वराज्य संस्थानिहाय वाटप, 
सोबतच्या विवरणपत्रात जोडले आहे. त्यानुसार या निधीचे वितरण संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 
करण्याची कार्यवाही राज्य अभियान संचालकांनी तात्काळ करावी. 


६. सदरचा झासन निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/ अर्थ-३ दिनांक २ 
एप्रिळ, २०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


७. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३ दिनांक २ एप्रिल, २०१८ अन्वये 
३१, वेतनेत्तर सहाय्यक अनुदाने या बाबी खालील खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाले असून सदर 
परिपत्रकातील परिच्छेद क्रमांक ७ ते १८ पैकी ७ (१आ, ७(३), ७(४ या प्रकरणी लागू नाही. सदर 
परिपत्रकातील परिच्छेद क्रमांक ७(२) बाबत नमूद करण्यात येते की, केंद्र शासन पुरस्कृत योजनेसाठी केंद्र 
शासनाच्या हिछ्याचा निधी वितरीत करावयाचा असल्याने त्यामधून स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून येणे 
असलेली रक्‍कम समायोजित करणे शक्‍य नाही. तसेच सदर परिपत्रकातील परिच्छेद क्रमांक ७ (५,६,७,८,९) 
मध्ये नमूद अटींची पूर्तता करण्यात आली आहे. 


८. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३ दिनांक २ एप्रिल, २०१८ च्या 
परिशिष्टातील अनुक्रमांक २, ३ या प्रकरणी लागू नाही. तसेच सदर परिशिष्टातील अनुक्रमांक ४ बाबत 
नमुद करण्यात येते कि, ही योजना केंद्र पुरस्कृत बाह्य सहाय्यित योजना नाही, तथापि केंद्र शासनाकडून 
निधी प्राप्त झाल्याची खात्री वित्त विभागाचे अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक: अनौ-३९९/अर्थोपाय, दिनांक 
२८/८/२०१८ अन्वये करण्यात आली आहे. 


९. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३ दिनांक Wes, २०१८ 
रोजीच्या परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक ३ च्या अनुषंगाने नमूद करण्यात येते कि, सदर 
योजनेच्या स्वरुपात अथवा व्याप्तीमध्ये कसलाही बदल करण्यात आलेला नाही. तसेच सदर दिनांक २ 
एप्रिल, २०१८ रोजीच्या परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक ८ संदर्भातील तपासणी सुचीमधील 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१८/प्र.क्र.३५८/नवि-३४ 


अनुक्रमांक १, २, ३,४ मध्ये नमुद करण्यात आलेल्या अटींची पुर्तता होत आहे. तसेच सदर अनुक्रमांक ८ 
संदर्भातील तपासणी सुचीमधील अनुक्रमांक ५ ते १० या प्रकरणी लागू नाही. तसेच शासन परिपत्रक वित्त 
विभाग क्रमांक अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक २ एप्रिल, २०१८ मधील लागू असलेल्या उर्वरित सर्व 
अटींची पूर्तता होत आहे. 


१०. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३ दिनांक २ एप्रिल, २०१८ मधील ७ 
(१) अ अन्वये ३१ वेतनेत्तर सहायक अनुदाने या बाबीखालील खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाले 
आहेत. सदर शासन निर्णयान्वये एकूण रुपये ५१,०२,५६,८४९/- (रूपये एकावन्न कोटी दोन लक्ष छपन्न हजार 
आठशे एकोणपन्नास फक्त) इतका निधी मंजूर करण्यात येत आहे. 


११. सदरचा शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक:अनौ-३९९/अर्थोपाय, दिनांक 
२७/८/२०१८ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


१२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१२३११११६४६४५२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by Ajit Sahebrao Palwe 
Date: 2018.12.31 11:43:28 +05'30' 
(अजित पालवे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.राज्यमंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव, वित्त, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता )-१, मुंबई. 


५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता )-२, नागपूर. 
६. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद संचालनालय, मुंबई. 
आयुक्‍त, महानगरपालिका (सर्व) 
९. राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी), मुंबई. 
qo, संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
११. अधिदान व लेखाधिकारी, फोर्ट, मुंबई. 
१२. अधिदान व लेखाधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, वांद्रे, मुंबई. 
१३. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१४. मुख्य लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१५. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
१६. निवडनस्ती, नवि-३४ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१८/प्र.क्र.३५८/नवि-३४ 


शासन निर्णय क्रमांक: स्वमअ-२०१८/प्र.क्र.३५८/नवि-३४, दिनांक :३१ डिसेंबर, २०१८ रोजीच्या शासन 


निर्णयासोबतचे विवरणपत्र 


घनकचरा व्यवस्थापनाकरीता राज्यातील ३२ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरीत करावयाचा केंद्र व राज्य हिस्सा 


अ.क्र. । महानगरपालिका | प्रकल्प किंमत अनुज्ञेय केद्र | वितरीत करावयाचा केंद्र | केंद्र शासनाच्या प्रमाणात वितरीत 
हिस्सा हिस्सा करावयाचा राज्य हिस्सा 
१ अमरावती ४०,७०,८७,६४१ | १४,२४,८०,६७४ ७,१२,४०,३३७ ४,७४,९३,५५८ 
२ पनवेल २१,८४,४६,१३० | ७,६४,५६,१४५ ३,८२,२८,०७३ २,५४,८५,३८२ 
१०,९४,६८,४१० ७,२९,७८,९४० 
अ.क्र. । नगरपरिषद प्रकल्प किमत अनुज्ञेय केंद्र | वितरीत करावयाचा केंद्र | केंद्र शासनाच्या प्रमाणात वितरीत 
हिस्सा हिस्सा करावयाचा राज्य हिस्सा 
३ अंबरनाथ १८,०४,०३,७७४ | ६,३१,४१,३२० ३,१५,७०,६६० २,१०,४७,१०७ 
8 पलूस १,५६,०७,८६६ ५४,६२,७५३ २७,३१,३७७ १८,२०,९१८ 
4 तळेगाव ५,७१,८२,१६१ | २,००,१३,७५६ १,००,०६,८७८ ६६,७१,२५२ 
द दौड ३,४८,७४,२३७ १,२२,०५,९८२ ६१,०२,९९१ ४०, ६८,६६१ 
७ जयसिगपूर १,७२,७९,३५७ ६०,४७,७७४ ३०,२३,८८७ २०,१५,९२५ 
८ चाकण २,२६,२३,७७३ ७९,१८,३२० ३९,५९,१६० २६,३९,४४० 
९ म्हसवड १,६४,१७,२३९ ५७,४६,०३३ २८,७३,०१७ १९,१५,३४४ 
१० राजगुरूनगर २,०३,५०, ३९५ ७१,२२,६३८ ३५,६१,३१९ २३,७४,२१३ 
११ बाशी १३,७२,८५,१६८ | ४,८०,४९,८०८ २,४०,२४,९०४ १,६०,१६, ६०३ 
१२ हुपरी १,७८,२५,४०६ ६२,३८,८९२ ३१,१९,४४६ २०,७९,६३१ 
१३ माथेरान ५२,२९,८७३ १८,३०,४५५ ९,१५,२२८ ६,१०,१५२ 
१४ सावंतवाडी २,७१,८१,५९२ ९५,१३,५५७ ४७,५६,७७९ ३१,७१,१८६ 
१५ जव्हार १,२१,८१,०५४ ४२,६३,३६८ २१,३१,६८४ १४,२१,१२३ 
१६ नागभिड १,१३,४२,७४४ ३९,६९,९६० १९,८४,९८० १३,२३,३२० 
१७ वाडी १,५६,८३,६२० ५४,८९,२६७ २७,४४, ६३४ १८,२९,७५६ 
१८ गडचांदूर १,५०,९७,४७७ ५२,८४,११६ २६,४२,०५८ 49,6 9,302 
१९ गोंदिया ८,७३,२०,००० | ३,०५,६२,००० १,५२,८१,००० १,०१,८७,३३३ 
२० कामठी ७,३५,१०,००० | २,५७,२८,५०० १,२८,६४,२५० ८५,७६,१६७ 
२१ Prop १,५०,२८,००० ५२,५९,८०० २६,२९,९०० १७,५३,२६७ 
२२ श्रीरामपूर 3,६७,४८,७८७ | १,२८,६२,०७५ ६४,३१,०३८ ४२,८७, ३५८ 
23 तुळजापूर २,५४,६५,५०२ ८९,१२,९२५ ४४,५६,४६३ २९,७०,९७५ 
२४ मुखेड २,००,८६,९९२ ७०,३०,४४७ ३५,१५,२२४ २३,४३,४८२ 
२५ बसमतनगर 3,९२,८६,६५९ | १,३७,५०,३३० ६८,७५,१६५ ४५,८३,४४३ 
२६ शेघाट २,०६,५९,४६० ७२,३०,८११ ३६,१५,४०६ २४,१०,२७० 
२७ मंगळूरपीर २,६८,८२,६८९ ९४,०८,९४१ ४७,०४,४७१ ३१,३६,३१४ 
२८ पुसद ४,२७,७६,७०७ | १,४९,७१,८४७ ७४,८५,९२४ ४९,९०,६१६ 
२९ खामगाव ६,०७,२६,४४४ | २,१२,५४,२५५ १,०६,२७,१२८ ७०,८४,७५२ 
३० लोणार २,७३,७२,७४५ ९५,८०,४६० ४७,९०,२३० ३१,९३,४८७ 
३१ बाळापूर २,८६,३८,५८५ | १,००,२३,५०४ ५०,११,७५२ ३३,४१,१६८ 
१९,४४,३६,९४७ १२,९६,२४,६३५ 
अ.क्र. । नगरपंचायती प्रकल्प किंमत अनुज्ञेय केंद्र । वितरीत करावयाचा केंद्र | केंद्र शासनाच्या प्रमाणात वितरीत 
हिस्सा हिस्सा करावयाचा राज्य हिस्सा 
३२ मौदा १,२८,५०,००० ४४,९७,५०० २२,४८,७५० १४,९९,१६७ 
एकूण 30,69,48, १०७ २०,४१,०२,७४२ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


